भा.पो.से. अधिका-यांच्या 
बदली/पदस्थापनेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्र. एचडी.-१००२८/७२/२०२३-पोल-१. 
दुसरा मजला, मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई. पिन-४०००३२. 


दिनांक : २८ ऑगस्ट २०२३. 
संदर्भ :- शासन आदेश, गृह विभाग, क्र.आयपीएस-११२२/प्र.क्र.९३४/पोल-२, दिनांक 
२३.०६.२०२३. 


शासन आदेश. 


पुढील तक्त्यातील स्तंभ (२) मध्ये नमूद भा.पो.से. अधिका-याची, शासन आदेश, गृह विभाग, 
क्र.आयपीएस-११२२/प्र.क्र.९३४/पोल-२, दिनांक २३.०६.२०२३, द्वारे पुन:स्थापनेनंतर, स्तंभ (४) मध्ये 
निर्दिष्ट पदावर, याद्वारे, पदस्थापना करण्यात येत आहे- 


अ.क्र. | भा.पो.से. अधिका-याचे नाव विद्यमान पदस्थापना पुन:स्थापनेनंतर पदस्थापना 
(१) (२) (३) (४) 
वि . श्री. सौरभ त्रिपाठी पदस्थापनेच्या प्रतिक्षेत उप आयुक्त, 
राज्य गुप्तवार्ता विभाग, 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


२. त्या अनुसार, पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, यांनी मा.केंद्रीय प्रशासकीय 
न्यायाधिकरण/न्यायालय यांचे आदेश, निवडणुकीची आदर्श आचारसंहिता, कायदा व सुव्यवस्था, इत्यादी 
लक्षात घेऊन पुढील उचित कार्यवाही करावी. 


३. हा शासन आदेश, पोलीस आस्थापना मंडळ क्रमांक १ यांच्या शिफारशीचा यथायोग्य विचार करुन 
आणि महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम (१९५१ चा २२) याच्या कलम 224 मध्ये निर्दिष्ट सक्षम प्राधिकारी यांच्या 
मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. हा शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०८२८११५६०९८८२९ असा आहे. हा शासन आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by VENKATESH BHAT 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME 
DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashti 


2.5.4.20=5f0272b97 1 56a5d2812bad6725ca46fb 
8cfdd6677facOafdebf2, 


ra, 
1267 1d'1da0820 


seudonym=4BD2A00BD54D7705C239CA2A5785A87EDE45 14 


प: 
EC, 
serial INumber=6E277C9088A4CB8B53E535A4642A6800B908C5 
DBDB3A63175760874EBA717AE1, cn=VENKATESH BHAT 
Date: 2023.08.28 11:57:43 +05'30' 


(व्यंकटेश भट) 
शासनाचे सह सचिव. 
प्रति, 
१) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२) मा. उप मुख्यमंत्री (गृह) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३) पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


शासन आदेशा क्रमांकः एचडी.-१००२८/७२/२०२३-पोल-१ 


१) आयुक्त, राज्य गुप्तवार्ता विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


२) संबंधित भा.पो.से. अधिकारी (पोलीस यहासंचाळलक, गहाराष्ट्र राज्या यांच्यायार्फत. 


३) निवड नस्ती, पोल-१. 


१) प्रधान महालेखापाल (लेखा व हकदारी/लेखा परीक्षा)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 
२) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
३) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


